अखिल भारतीय da शिक्षण परिषदेने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरून शौक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून 
व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था 
टप्प्याटप्प्याने बंद (Progressive Closure) 
करण्यास शासनाची मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.२११/१८)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.२११/१८) 
तांशि-५, दि.१० सप्टेंबर, २०१८. 
शासन शुद्धीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथील दिनांक १० सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ 


मध्ये नमूद तक्त्यातील अनुक्रमांक १ च्या पुढील रकान्यामध्ये नमुद संस्थेचा डीटीई कोड “२५१०” 


ऐवजी “६४१६” असा वाचण्यात यावा. 


2. सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१९१२००२७५५०८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ee 
Anil Raghunath ध्य” 


f5c05dc9058175992109e62d3657 1 9b9dfb87a96579 


००३०. 
lumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b6511197206b94720842cd 
a a [ 57 6febebf84581fc52: 
20 


18.10.19 12:05:20 +05'30' 


(अ.र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व), मुंबई, 
३. सहसंचालक विभागीय कार्यालय, पुणे, 

४. संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

५. निवड नस्ती / तांशि-५. 


